राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष 
यांच्या कार्यालयाकरीता नविन प्रशासन भवन 
इमारतीमध्ये जागा वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. शाकाजा-१११८/प्र.क्र.२५/२०१८/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २८ जानेवारी, २०२१. 


संदर्भ: १) शासन निर्णय, क्र.शाकाजा-१११९/प्र.क्र.१२३/२०१९/२२, दिनांक ३.१२.२०२० 
२) शासन निर्णय, क्र.शाकाजा-११२०/प्र.क्र.५०/२०२०/२२, दिनांक ७.१.२०२१ 


प्रस्तावना : 

संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये नविन प्रशासन भवन इमारत, १८ वा मजला, पश्चिम 
बाजू येथील २०८७.७८ चौ.फूट जागेत कार्यरत असलेल्या उर्वरित विकास महामंडळाला जी.टी. 
हॉस्पीटल आवार इमारत, ७ वा मजला येथे १७२६ चौ.फूट जागा वाटप करण्यात आली आहे. तसेच, 
नविन प्रशासन भवन इमारत, १८ वा मजला, पश्चिम बाजू येथे रिक्‍त होणारी २४०९.५९ चौ.फूट जागा १) 
मा. श्री. प्राजक्त तनपुरे व २) मा. श्री. राजेंद्र श्‍₹यामगोंडा पाटील (यड्रावकर) या २ राज्यमंत्री महोदयांच्या 
दालनासाठी (प्रत्येकी १२०० चौ.फूट) वाटप करण्यात आली आहे. यापैकी मा. श्री. प्राजक्त तनपुरे, 
राज्यमंत्री यांना संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये उर्जा विभागाच्या ताब्यातील मंत्रालय विस्तार 
इमारत, ७ वा मजला, दालन क्र. ७२९ येथील ७९७ चौ.फूट व सामान्य प्रशासन विभागाच्या ताब्यातील 
दालन क्र. ७२२ येथील ३९४ चौ.फूट अशी एकूण ११९१ चौ.फूट जागा त्यांचे दालन व कार्यालयाकरीता 
वाटप करण्यात आली आहे. मा. राज्यमंत्री महोदयांना सदर जागेचे वाटप केल्यामुळे नविन प्रशासन भवन 
इमारत, १८ वा मजला, पश्चिम बाजू येथील मा. श्री. प्राजक्त तनपुरे, राज्यमंत्री महोदय यांना वाटप 
करण्यात आलेली १२०० चौ.फूट जागा सामान्य प्रशासन विभागाच्या ताब्यात आहे. सदर जागा राज्य 
नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष यांच्या कार्यालयासाठी वाटप करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय :- 
मा. श्री. प्राजक्त तनपुरे, राज्यमंत्री महोदय यांना दालन व कार्यालयासाठी वाटप करण्यात 

आलेली नविन प्रशासन भवन इमारत, १८ वा मजला, पश्चिम बाजू येथील १२०० चौ.फूट जागा राज्य 

नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष यांच्या कार्यालयासाठी वाटप करण्यात येत आहे. 

२. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां) विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांनी उपरोक्‍त जागेचा 

ताबा संबंधितांना द्यावा व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२८१६४३१५२२०७ असा आहे. हा BST 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Namdeo 
Kashinath Mali 


(ना. का. माळी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-१११८/प्र.क्र.२५/२०१८/२२ 


मा 


—7 


. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

५. मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
सर्व सन्माननीय विधानसभा / परिषद व संसद सदस्य, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ (महाराष्ट्र राज्य, २४००, सी वॉर्ड, ' शिवालय ', शिवसेना 
शहर कार्यालय, शनिवार पेठ, कोल्हापूर. 

१६. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. सह सचिव (का.२२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर(सा.बां)विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, मर्झबान रोड, फोर्ट, 
मुंबई. 

१९. उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी. समोर, मुंबई. 

२०. शाखा अभियंता (सा.बां.) बंगलो, नवीन प्रशासन भवन, तळमजला, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (स्थापत्य), सा.बां. मंत्रालय आवार, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. निवड नस्ती. 


—f — 


पृष्ठ २ पैकी २ 


